राज्यातील विविध पोलिस घटकांमध्ये श्वान 
पथके निर्माण करणेकरीता १८१ श्वान खरेदीस 
व त्यानुषंगाने येणाऱ्या रु. २,०४,३४,०००/- 
इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक डिजीओ-०८१४/प्र.क्र.४४९/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ मे, २०१७. 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र. डिजीओ- ०८१४/ प्र.क्र. ४४९ / पोल-४, दि. १०.०२.२०१७ 
२. अपर पोलिस महासंचालक (नि.व.स.) यांचे पत्र. क्र. पोमसं./२६-ब/ श्वान मंजूरी / 
नागपूर/ ५४/०८ ,दि.२४.०३.२०१७ . 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील विविध पोलिस घटकांमध्ये श्वान पथके निर्माण करणेकरीता विविध जातीच्या 
१८१ श्वान खरेदीस संदर्भ क्र. (१ अन्वये मान्यता दिली आहे. तदनंतर संदर्भ क्र. (२) मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे त्यामध्ये बदल करून विविध पोलिस घटकांमध्ये श्वान पथके निर्माण करण्याकरिता 
विविध जातीच्या एकूण १८१ श्वान खरेदीस व त्यानुषंगाने येणाऱ्या रु.२,०४,३४,०००/- (अक्षरी रुपये 
दोन कोटी चार लाख चौतीस हजार फक्त ) इतक्या रकमेच्या खर्चास खालील तपशिलाप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


आवर्ती खर्चाचा तपशील 
अनु.क्र. श्वानाचे नाव प्रति श्वान अंदाजे | श्वानांची एकूण खर्च 
किंमत (रुपये) संख्या (रुपये) 
| जर्मन शोफर्ड व लंब्राडोर २०,०००/- १३५ २७,००,०००/- 
०२. | बेल्जीअन मेलेन्वा ५५,०००/- ४६ २५,३०,०००/- 
एकूण (अ) १८१ ५२,३०,०००/- 
अनावर्ती खर्चाचा तपशील 
अनु.क्र. खर्च तपशील एका श्वानासाठी । एकूण १८१ श्वान खरेदी 
अंदाजे खर्च (रुपये) खर्च (रुपये) 
०१. | नोंदणी खर्च (वार्षिक) १,०००/- १,८१,०००/- 
०२. | श्वानांचे खाद्य (वार्षिक) ६०,०००/- १,०८,६०,०००/- 
०३. । वैद्यकीय खर्च (वार्षिक) १२,०००/- २१,७२,०००/- 
०४. | विमा (वार्षिक ) १,०००/- १,८१,०००/- 
०५. | श्वानांची साफसफाई खर्च (वार्षिक) ६,०००/- १०,८६,०००/- 
og. | साहित्य (किट बॉक्स) (वार्षिक) ४,०००/- ७,२४,०००/- 
एकूण (ब) ८४,०००/- १,५२,०४,०००/- 
एकत्रित एकूण (अ) (ब) २,०४,३४,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः डिजीओ-०८१४/प्र.क्र.४४९/पोळल-४, 


२. सदर श्वानांची खरेदी ही विहित प्रक्रिया राबवून करण्यात यावी. तसेच मंजूर श्वानांचे 
घटकनिहाय वाटप हे पोलिस महासंचालक कार्यालयामार्फत प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे व 
आवश्यकतेप्रमाणे करण्यात येईल. 

३. सदरचा खर्च त्या त्या पोलिस घटकांतर्गत गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस, 
(००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल (२०५५०१६८) ५० -इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४/१७/व्यय-७, 
दि.०४.०२.२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५२९१५०४१६८९२९ असा आहे. हा Beat 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Somnath V Potare 
(0 mM Nn a h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20= a al c! 
d43a12d84cf305d3ff791ea7f16, cn=Somnath V Potare 
O a re Date: 2017.05.29 15:06:23 +05'30' 
अवर 
अवर सचिव, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व सं.),महाराष्ट्र राज्य पोलीस Peas, Fas. 
३. अपर पोलीस महासंचाळक,दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई . 
४. अपर पोलीस महासंचाळलक,गुन्हे अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई . 

६. पोलिस आयुक्‍त ,लोहमार्ग मुंबई. 

७. विशेष पोलिस महानिरीक्षक ,फोर्स वन,मुंबई. 

८. सर्व पोलिस आयुक्तालय . 

९. सर्व विशोष पोलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्रे ) 

१०.सर्व पोलिस अधिक्षक (लोहमार्ग सह). 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 

१३.वित्त विभाग, (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

१५.प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक 

१६.निवडनस्ती ,गृह विभाग/पोल-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


